शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन आदेशा क्र. पकास-३४२०/प्र.क्र.३२/२०/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १६ जुले, २०२०. 


संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/ 
२०२०/ ९३, दि. १२/०२/२०२०. 


शासन आदेशा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील विविध 
शासकीय तंत्रनिकेतनतीळल संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
2. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र १.येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र ०६.मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अध्यापकाचे नांव, पदनाम | नियुक्तीचा शासन । कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा 
व कार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत कालावधी 
दिनांक दिनांक घेतलेल्या रजा समाप्तीचा 
दिनांक 
2. 3. a : षः ६. 
श्री.पराग ज्ञानदेव नाठे, शा.नि.क्र. २९/०३/२०१७ अजित रजा ०६/०४/२०१९ 
अधिव्याख्याता मुद्रण ससेनि-३६१७/ (म.पू) (रोखीकरण न (>) 
तंत्रशास्र, शासकीय प्र.क्र.१२/१७/ तांशि-७ होणारी) 
तंत्रनिकेतन, बीड दि.१४/०३/२०१७ दि.२१/०१/२०१९ ते 
२९/०१/२०१९ एकूण 
०९ दिवस 
श्री.दत्तात्रय दिलीप गिरीपुंजे शा.निक्र. ०१/०८/२०१६ अजित रजा ०५/०८/२०१८ 
अधिव्याख्याता, स्वयंचल ससेनि-३२१५/ (म.पू) (रोखीकरणन (म.नं.) 
अभियांत्रिकी, प्र.क्र.२८५/१५/ होणारी) 
शासकीय तंत्रनिकेतन, तांशि-७ दि.२५/०९/२०१७ ते 
औरंगाबाद दि.१८/०७/२०१६ दि.२९/०९/२०१७ 
एकूण ०५ दिवस 


शासन आदेडा क्रमांकः पकास-३४२०/प्र.क्र.३२/२०/तांशि- ७ 


अ. यापकाचे नांव, पदनाम | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा 
क्र. । वकार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत कालावधी 
दिनांक दिनांक घेतलेल्या रजा समाप्तीचा 
दिनांक 
३ | श्री.अशिष दिनकरराव शा.नि.क्र. २४/०८/२०१६ अजित रजा ०४/०९/२०१८ 
साहुसाकडे, ससेनि-३२१५/ (म.पू) दि.२३/०५/२०१८ ते (म.नं.) 
अधिव्याख्याता, विद्युत प्र.क्र.२७०/१५/ २५/०५/२०१८ 
अभियांत्रिकी, शासकीय तांशि-७ ०३ दिवस 
तंत्रनिकेतन, नांदेड दि.२५/०७/२०१६ दि.१६/११/२०१७ ते 
२४/११/२०१७ 
०९ दिवस 
एकूण १२ दिवस 
४ | श्री.प्रशांत सुरेश लिंगे शा.नि.क्र. २७/०७/२०१६ निरंक २६/०७/२०१८ 
अधिव्याख्याता, विद्युत ससेनि-३२१५/ (4.4) (म.नं.) 
अभियांत्रिकी, शासकीय प्र.क्र.२७०/१५/ 
तंत्रनिकेतन, तांशि-७ 
नांदेड दि.२५/०७/२०१६ 
५ | श्री.कुणाल विलास देवकर, शा.नि.क्र. १८/०८/२०१६ अजित रजा २१/०९/२०१८ 
अधिव्याख्याता माहिती ससेनि-३२१५/ (म.पू) दि.१६/१०/२०१७ ते (म.नं) 
तंत्रज्ञान शासकीय प्र.क्र.२८०/१५/ तांशि- २२/१०/२०१७ 
तंत्रनिकेतन, नांदेड ७ दि.२५/०७/२०१६ ०७ दिवस 
दि.२०/०५/२०१८ ते 
दि.१३/०६/२०१८ 
२५ दिवस 
दि.२४/१०/२०१८ ते 
दि.२६/१०/२०१८ 
०३ दिवस 
एकूण ३५ दिवस 
६ । श्री.राहुल चंद्रकांत आठवले, शा.नि.क्र.ससेनि- १७/०३/२०१७ अजित रजा २०/०३/२०१९ 
अधिव्याख्याता मुद्रणतंत्र ३६१७/प्र.क्र.१२/१७ (म.पू.) (रोखीकरण न (म.नं.) 
शास्त्र, शासकीय तंत्रनिकेतन, तांशि-०७, होणारे) 
बीड दि.१४/०३/२०१७ दि.२४/०७/२०१८ ते 
२७/०७/२०१८ 
एकूण ०४ दिवस 
७ । श्रीमती अंजुराणी हिरालाल शा.नि.क्र.ससेनि- १८/०८/२०१६ निरंक १७/०८/२०१८ 
जाधव, अधिव्याख्याता माहिती | ३२१५/प्र.क्र.२८०/१५/ (म.पू) (AA) 
तंत्रज्ञान, शासकीय तांशि-७, 
तंत्रनिकेतन,अंबड दि.२५/०७/२०१६ 
८ | श्रीमती नेहा अनिल बोधे, शा.नि.क्र. ससेनि- २४/०३/२०१७ निरंक २३/०३/२०१९ 
अधिव्याख्याता, ३६१७/प्र.क्र.१२/१७/ (म.पू. (AA) 
मुद्रणतंत्रशासत्र, शासकीय तांशि-७, 
तंत्रनिकेतन, बीड दि.१४/०३/२०१७ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः पकास-३४२०/प्र.क्र.३२/२०/तांशि- ७ 


यापकाचे नांव, पदनाम | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा 
व कार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत कालावधी 
दिनांक दिनांक घेतलेल्या रजा समाप्तीचा 
दिनांक 
श्रीमती आशाताई विश्वनाथ शा.नि.क्र. ससेनि- ०२/०८/२०१६ निरंक ०१/०८/२०१८ 
वानकर, अधिव्याख्याता, ३२१५/प्र.क्र.४३८/१५/ (4.4) (म.नं.) 
संगणक अभियांत्रिकी, तांशि-७, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, अंबड दि.२६/०७/२०१६ 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 


कार्यवाही तातडीने करावी. 


४. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२००७१६१३४०५६४९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत: 


Shetty 


Digitally signed by Sudh 
: c= Gi rnmet 


echnica 
, postalCode 


Sudhir Jaya sr 


ir Jaya Shetty 

nt Of Maharashtra, 
Education 

=400032, 


al ra, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b824 
06eea05963bc456f1e1e8621e5917d8305, 


serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8e 
38b759420308b9fd7816002b4af0ffbf1111d7 
cn=! i 


Date: 2020.07.16 15:42:58 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


) संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

) सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद, 

३) प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, बीड/ औरंगाबाद/नांदेड/अंबड, 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड/ औरंगाबाद/नांदेड/अंबड, 
) निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


